सन २०२३-२४ या वर्षात आदिवासी 
विकास विभागाच्या अनिवार्य खर्चाच्या 
योजनांतर्गत निधी वितरण. 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : बीयुडी-२०२३/ प्र.क्र. ०१ / कार्यासन-६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- १४ फेब्रुवारी, २०२४. 


वाचा :- 
१. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थस-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि.१२.०४.२०२३ व 
दि.०५.०२.२०२४ 
२. आदिवासी विकास विभाग शासन निर्णय क्र.बियुडी-२०२२/प्र.क्र.०१/कार्यासन-६ 
दि.०५.०४.२०२३, दि.२८.०४.२०२३, दि.०५.०६.२०२३ व दि.३०.०६.२०२३. 
दि.१२.०७.२०२३, दि.२८.०७.२०२३ दि.२३.०८.२०२३, दि.५.०९.२०२३, दि.२०.१०.२०२३ व 
दि.८.११.२०२३. 
प्रस्तावना : - 


“महाराष्ट्र विनियोजन विधेयक, २०२३” यास विधानमंडळाने मंजुरी दिलेली असुन महाराष्ट्राचे 
राज्यपाल यांनी त्यास अधिसंमती दिलेली आहे. त्यानुषंगाने संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासन परिपत्रकास 
अनुसरून वित्त विभागामार्फत अर्थसंकल्पीय अंदाज, वाटप आणि संनियंत्रण (BEAMS) वितरण 
प्रणालीवर अनिवार्य व कार्यक्रम खर्चातर्गत योजनांच्या अर्थसंकल्पित तरतूदींच्या विशिष्ट मर्यादेतील 
तरतूदी वितरणासाठी उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. यास अनुसरून वित्त विभागास लेखाशिर्ष २२२५ 
१०५२ व लेखाशिर्ष-२२२५ १३०१ अंतर्गत बाब क्र.०१-वेतन,०६- दूरध्वनी, वीज व पाणी व बाब.क्र.११- 
देशांतर्गत प्रवास या बाबींकरीता १००% मर्यादेतील तरतूदी वितरणासाठी उपलब्ध करुन देण्याबाबत 
प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. 


या अनुषंगाने वित्त विभागाने दिलेल्या मान्यतेस अनुसरून लेखाशिर्ष २२२५ १०५२ व लेखाशिर्ष- 
२२२५ १३०१ अंतर्गत बाब क्र.०१-वेतन,०६- दूरध्वनी, वीज व पाणी व बाब.क्र.११- देशांतर्गत प्रवास या 
बाबींकरीता १००% मर्यादेतील निधी संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांना वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : - 


आदिवासी विकास विभागाच्या “अनिवार्य खर्च” अंतर्गत मागणी क्र.टी-२ खाली सोबतच्या 
विवरणपत्रातील रकाना क्रमांक-२ मध्ये नमूद योजनांकरीता यापूर्वी वितरीत निधी विचारात घेवून रकाना 
क्रमांक-५ प्रमाणे उर्वरीत निधी संबधित नियंत्रक अधिकारी यांना वितरीत व खर्च करण्यास शासन मान्यता 
देण्यात येत आहे . 


2: सदर निधी अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात आला आहे. सदर निधी 
संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी यांना वितरीत करण्यात यावा. सदर निधी खर्च करतांना 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.०१/कार्यासन.६ 


संबंधितांमारफत राज्यशासनाची कार्य नियमावली, वित्तीय नियमावली, अर्थसंकल्पीय नियम 
पुस्तिकेमधील तसेच वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासन परिपत्रकातील विहीत तरतुदी व 
अटी arid पालन करण्याची दक्षता घेण्यात यावी. 


३. सदर शासन निर्णय वित्त विभागामार्फत अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणालीवर उपलब्ध करुन 
दिलेल्या निधी मर्यादेत व वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासन परिपत्रकान्वये प्रशासकीय 
विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 


8, सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र१.२२/२४/व्यय ,१४- 
.दि०२.०२.२०२४ अन्वये व संदर्भाधिन क्र १.येथीळ वित्त विभागाच्या परिपत्रकान्वये प्रगासकीय विभागास 
प्रदान केलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे . 


8. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक २०२४०२०७१४३८२४५७२४ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. KIRAN ee er 


MAHARASHTRA, ou=TRIBAL DEVELOPMENT 


DEPARTMENT, 


2.5.4.20=68d8b19f123ba59448c0926a91296 
205b9a87463f83 1a2beea0be5cb381a34e8, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=344DE3FF07B9439DD11CAF7 


28255ASEBOAODD495EF82F989931088637D 
p A W A R 82110, cn=KIRAN KISANRAO PAWAR 
Date: 2024.02.14 15:35:37 +05'30! 


(किरण कि.पवार) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव,मंत्राळय,मुंबई 

२. सचिव, आदिवासी विकास विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय,मुंबई 

३. आयुक्त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे. 

४. अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक / नागपूर / ठाणे / अमरावती. 

५. महालेखापाल (लेखापरिक्षण) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई /नागपूर. 
६. सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प. 

७. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

८. सर्व उपसचिव / अवर सचिव / कक्ष अधिकारी, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
९. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा माळा, विधानभवन, मुंबई. 

१०. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

११. निवड नस्ती (का-६). 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.०१/कार्यासन.६ 


शासन निर्णय,आदिवासी विकास विभाग, क्र.बीयुडी-२०२३,प्र.क्र.०१/का-६,दि. १४ फेब्रुवारी,२०२३ सोबतचे वितरणपत्र 
(रू.लाखात) 
अ. योजनेचे नांव बाब/ उद्दीष्ट क्रमांक | सन २०२३-२४ | सदर शा.नि. नियंत्रक 
क्र. साठीची अन्वये अधिकारी 
अर्थसंकल्पिय वितरीत 
तरतूद करण्यात येत 
असलेली 
तरतूद 
| | २ ३ | ok | & & 
मागणी क्र.टी-०२ 
१ | (00) (०४ एकात्मिकृत क्षेत्र विकास ०१-वेतन ६८.८८ १३.७७६० आयुक्त, 
कार्यक्रम (अनिवार्य खर्च) (२२२५१०५२) og दूरध्वनी, वीज 0.340 o.ayo | आदिवासी, 
व पाणी संशोधन व 
११- देशांतर्गत १.२१० ०६०4 | प्रशिक्षण संस्था, 
प्रवास पुणे 
१३-कार्यालयीन १.६० ०.६४ 
खर्च 
एकूण (२२२५१०५२) ७२.०४ |  १३.७८९८५ 
2 | (०५) (०१)- जनजाती संशोधन व प्रशिक्षण । ०१-वेतन ५२२.११ १०४.४२ 
संस्था, पुणे (अनिवार्य खर्च) (२२२५ १३०१) | ०६- दूरध्वनी, वीज ३.७० १.४८ 
व पाणी 
११- देझांतर्गत ४.०० २.०० 
प्रवास 
१३-कार्यालयीन ५.९२ २.३६ 
खर्च 
एकूण (२२२५ १३०१) ५३५.७३ ११०.२६ 
एकूण मागणी क्रमांक टी-२ ६००.२५ १४८९.२४५ 


2.5.4.20=68d8b 1 9f123ba59448c0926a912 
96205b9a87463f831a2beea0be5cb381a34 


PAWAR 


Digitally signed by KIRAN KISANRAO 
PAWAR 

DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=TRIBAL 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, 


e8, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=344DE3FF07B9439DD11CA 
F728255A5EBOAODD495EF82F98993 10886 
37D8211C0, cn=KIRAN KISANRAO PAWAR 
Date: 2024.02.14 15:36:54 +05'30' 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


